आर्थिक वर्ष 2029-22 मध्ये महानिर्मितीच्या भुसावळ 
१९६६० मे. वॅ. प्रकल्पासाठीचे भागभांडवल के.एफ.डब्ल्यू. 
जर्मन बँकेकडील सौर प्रकल्पांच्या कर्ज परतफेडीशी 
समायोजनाने वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.सौरप्र-२०२१/प्र.क.१५७ (भुसावळ)/ऊर्जा-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२२ 


नक 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.प्रकल्प-२०१०/प्र.क्र.३/उर्जा-४ दि.५.१०.२०१० 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थस-२०२१/प्र. क्र. ४८/अर्थ-३, दिनांक ०६ एप्रिळ, २०२१ 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थस-२०२१/प्र. क्र. ४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जुन, २०२१ 
शा.नि. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.प्रकल्प-२०१०/प्र.क्र.३/उर्जा-४ दि. 08.90.2098 
शा.नि. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.प्रकल्प-२०१०/प्र.क्र.३/उर्जा-४ दि.३१ मार्च, २०२० 
शा.नि. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.बीयुडी-२०११/प्र.क्र.१५७/उर्जा-७ दि.२९.११.२०२१ 
शा.शु. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.बीयुडी-२०११/प्र.क्र.१५७/उर्जा-७ दि.३१.१२.२०२१ 
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक/महानिर्मिती/११५४, दि. ०३.०२.२०२२ चा प्रस्ताव 
शा.नि. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.बीयुडी-२०११/प्र.क्र.१५७/उर्जा-७ दि.०४.०३.२०२२ 


(> 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


प्रस्तावना :- 

भुसावळ औष्णिक बदली प्रकल्पाच्या रु. ४२९०.०० कोटी खर्चापैकी महानिर्मितीचा वाटा रु. 
३४२२.०० कोटी असून शासनाचे २०% भागभांडवल रु. ८५८.०० कोटी इतके मंजूर करण्यात आले आहे. 
प्रकल्पाच्या झालेल्या कामाच्या अनुषंगाने सन २०२१-२२ मध्ये आतापर्यंत एकूण रु. ३६०.५३ कोटी 
(२५९.२५--१०१.२८) रक्‍कम समायोजनाने वितरणास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार रु. 
३६०.५३ कोटी रक्कम महानिर्मिती कंपनीला समायोजनाने वितरीत करण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पावर 
३१ जानेवारी, २०२२ अखेर रु. २९६०.०० कोटी खर्च झाला असून त्यामध्ये शासन भागभांडवल हिस्सा रु. 
६६२.०० कोटी आहे. त्यापैकी आतापर्यंत रु. ५२१.६३ कोटी वितरीत करण्यात आळे असून आता रु. १४०.३७ 
कोटी भागभांडवल हिस्सा देय ठरला आहे. तथापि, अर्थसंकल्पित तरतूद पहाता आता रु. १३९.४७ कोटी 
एवढाच निधी वितरणास उपलब्ध आहे. 


2. महानिर्मितीकडून बाह्य सहाय्यीत स्त्रातांतर्गत के. एफ. डब्ल्यू. जर्मनी यांचेकडून सौर प्रकल्पांसाठी 
कर्ज घेण्यात आले आहे. सदर कर्जाची मुद्दळाची परतफेडीची जुले, २०२१ अखेरची रक्‍कम रु. ५६१.१७ कोटी 
रक्कमेचा समावेश आहे. यापैकी रुपये २५९.२५ कोटी रक्कमेचे संदर्भ क्र.६ येथील व रुपये १०१.२८ कोटी 
रक्कमेचे संदर्भ क्र.९ येथील शासन निर्णयान्वये समायोजन करण्यात आले असून आता परतफेडीच्या उर्वरित 
रु. २००.६४ कोटी रक्कमेमधून के. एफ. डब्ल्यू. जर्मनी यांचेकडून सौर प्रकल्पांसाठी घेण्यात आलेल्या 
कर्जाच्या परतफेडीच्या रक्‍कमेशी आता समायोजनासाठी मंजूर रक्‍कम रुपये १३९.४७ कोटी पुस्तकी 
समायोजनाने वितरीत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

भुसावळ औष्णिक विद्युत प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाची भांडवली गुंतवणुक म्हणून 
रु.१३९,४७,००,०००/- (रु.एकशे एकोणचाळीस कोटी सत्तेचाळीस लाख फक्त) इतकी रक्कम पुस्तकी 
समायोजनेद्वारे वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


2. वरील बाबीचा खर्च “मागणी क्र.के-११ मुख्यलेखाशिर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च ०२ 
औष्णिक विद्युत निर्मिती, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) (०८) महाराष्ट्र 
विद्युत निर्मिती कंपनीस भाग भांडवली (कार्यक्रम) (४८०१४०८६) ५४ गुंतणुका” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकावा व तो सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या रु. ५००.०० कोटी तरतूदीमधुन 
समायोजित करण्यात यावा. सदर रकमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल मुंबई/नागपूर यांचे अखत्यारित 
व अधिकारात करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०२१/प्र.क.१५७ (भुसावळ)/ऊर्जा-७ 


३. वरील मंजूर झालेल्या भागभांडवलाची संपुर्ण रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य निर्मिती कंपनी मर्यादीत यांना 
रोख न देता पुढे दर्शविल्याप्रमाणे शासनाच्या ऊर्जा विभागास के. एफ. डब्ल्यू. जर्मनी यांचेकडून महानिर्मिती 
कंपनीकडील सौर प्रकल्पांसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेडीची जुले, २०२१ अखेरची 
रक्‍कम रु. ५६१.१७ कोटीपैकी रक्‍कम रुपये १३९.४७ कोटी रकक्‍्कमेशी खाली नमूद केलेल्या जमा 
लेखाशिर्षाखाली समायोजनेद्वारे जमा करण्यात यावी. 


अ.क्र. खर्चाचा तपशील रक्‍कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 
१ | “मागणी क्र.के-११ मुख्यलेखाशिर्ष ४८०१ | १३९,४७,००,००० | ६८०१ वीज प्रकल्पासाठी कर्ज, 
वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च ०२ १९० सार्वजनिक क्षेत्रे व इतर 
औष्णिक विद्युत निर्मिती, १९० सार्वजनिक उपक्रम यांना कर्जे (०० (02) 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, महा. जनको कंपनीस सौर ऊर्जा 
(००) (०८) महाराष्ट्र विद्युत निर्मिती प्रकल्पासाठी कर्जे लेखाशिर्ष 
कंपनीस भाग भांडवली कार्यक्रम) ६८०१५१४८ खाली समायोजित 
(४८०१४०८६) ५४ गुंतवणुका” करावयाची रक्‍कम (५६१.१७- 
२५९.२५-१०१.२८- 
१३९.४७६१.१७) 
एकूण १३९,४७,००,००० 
4. सदर रकमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल मुंबई/नागपूर यांचे अखत्यारित व अधिकारात 
करण्यात येत असल्याने या रकमेचे देयक तयार करण्यात येवू नये. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता/ळेखा परिक्षा) महाराष्ट्र- १/२ यांनी त्यांच्या अखत्यारित व 


अधिकारात रु.१३९.४७,००,०००/- (Naat एकोणचाळीस कोटी सत्तेचाळीस लाख फक्त) चे पुस्तकी 
समायोजन करून शासनास तसे कळवावे. 

9. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत असून तो झ्ञासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयाचा 
सांकेतांक क्र. २०२२०३३११८०२५७५११० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करून 
काढण्यात येत आहे. 


\ym=5DD23ACB82750B55FACODO76A47 198885E07A4B6, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NANASAHEB 


RAJARAM DHANE _ फा 
(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
. मा.मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवाळय,विधानभवन, मुंबई-३२. 
६. मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 
७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी, फोर्ट, मुंबई. 
१२. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्वी, 
मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०२१/प्र.क.१५७ (भुसावळ)/ऊर्जा-७ 


१३. सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 4.9, १३ वा मजला, कफ परेड, कुलाबा, 
मुंबई. 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८. वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय-१६/अर्थ-१४, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१९. कक्ष अधिकारी (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२०. कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२१. ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 

२२. निवड नस्ती, ऊर्जा-७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


